शासकीय तंत्रनिकेतनातील विभाग प्रमुख यांचा 
परिविक्षा कालावधी समाप्त करुन नियुक्ती पुढे 
सुरु ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 

शासन आदेशा क्र. पकास-३४२०/प्र.क्र.९४/२०/तांशि-७ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ०९ जून, २०२१. 


संदर्भ :- १) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.परिवि-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, 
दि.२९ फेब्रुवारी, २०१६. 
२) संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. ४अ/आस्था/ 
परिविक्षा/२०२०/४१२, दि. २७/११/२०२० व पत्र क्र.४अ /आस्था/परिविक्षा/२०२१/२१३, 
दि.१२/०५/२०२१. 


शासन आदेठा:- 


शासकीय तंत्रनिकेतनामधील, महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा गट - अ, या संवर्गातील संबंधित 
विभाग प्रमुख यांची दोन वर्षाच्या परिविक्षाधीन कालावधीकरीता नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. सदरचा 
कालावधी पूर्ण झाल्याने त्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याबाबतचा प्रस्ताव संदर्भ क्र.२ येथील 
पत्रान्वये प्राप्त झाला आहे. 

०२. शासन सेवेतील अधिकारी/कर्मचारी यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्यासंदर्भातील 
संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयातील अटींची पूर्तता संबंधितांचे प्रकरणी होत असल्याने त्यांचा 
परिविक्षाधीन कालावधी खालील तक्त्यात स्तंभ क्र.०६ मध्ये नमुद केलेल्या दिनांकापासुन समाप्त करण्यात 
येत आहे व त्यांची सेवा स्तंभ क्र. ७ मध्ये नमूद केलेल्या दिनांकापासून नियमितपणे पुढे चाळू ठेवण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ. | अध्यापकाचे नावव नियुक्‍ती आदेठा | रुजू झाल्याचा । परिविक्षा परिविक्षा | नियुक्ती पुढे 
क्र पदनाम दिनांक दिनांक कालावधीतील | कालावधी सुरु 
रजेचा पूर्ण केल्याचा | ठेवण्याचा 
कालावधी दिनांक दिनांक 
ea] २ ३ बिळे a 4 द Le. 
| श्री.संजयकुमार पांडूरंग शा.नि.क्र. १२/०८/२०१६ | ०३ दिवस | १४/०८/२०१८ | १५/०८/२०१८ 
पगारे, विभाग प्रमुख ससेनि-३२१५/ (म.पू) (4.4) (म.पू) 
स्थापत्य अभियांत्रिकी, प्र.क्र.३७१/१५ 
सहसंचालक, तांशि-७ 
तंत्रशिक्षण विभागीय दि.०२/०८/२०१६ 
कार्यालय, नाशिक 
(सद्या कार्यरत शासकीय 
तंत्रनिकेतन, जळगांव) 


शासन आदेडा क्रमांकः पकास-३४२०/प्र.क्र.९४/२०/तांशि- ७ 


श्री.प्रसाद पंडीत चौधरी, शा.नि.क्र. १८/११/२०१६ निरंक १७/११/२०१८ १८/११/२०१८ 
विभाग प्रमुख संगणक ससेनि-३२१५/ (म.पू) (म.नं.) (म.पू) 
अभियांत्रिकी, शासकीय । प्र.क्र.२१८/१५/ 
तंत्रनिकेतन, जळगांव तांशि-७ 

दि.१८/११/२०१६ 


०३. संबंधित संस्था प्रमुखांनी उक्त विभाग प्रमुखाच्या पुढील वेतनवाढी मुक्‍त करण्याच्या अनुषंगाने उचित 
कार्यवाही तातडीने करावी. 
०४. सदर शासन आदेश, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.परिवि-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, 
दि.२९ फेब्रुवारी, २०१६ मधील तरतुदीन्वये व सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.परिवि/ २७१५/ 
प्र.क्र.२०३/ आठ, दि. २५ ऑगस्ट, २०१५ अन्वये प्रशासकीय विभाग प्रमुखास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 
०५. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०६०९१५४१५८९४०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Sudhir Jaya 


Digitally signed by Sudhir Jaya Shetty 


Shetty a 
(सुधीर जया शोट्टी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
Wa: 
संबंधित विभागप्रमुख (तंत्रशिक्षण Gara). 
प्रति, 


१. संचालक, तंत्रशिक्षण, तंत्रशिक्षण संचालनालय,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
२. सह संचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, नाशिक, 

३. प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतन, जळगांव, 

४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र - १, मुंबई, 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जळगाव/नाशिक, 

६. निवड नस्ती/तांशि-७. 


0111८3 


